कोयना भूकंप पूनर्वसन निधी समितीची पुर्नरचना 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोभूपु- २०२०/ प्र.क्र.०८/२०२०/का.५ (नासंस) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: - २७/०८/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


दिनांक ११ डिसेंबर, १९६७ रोजी कोयना परिसरात झालेल्या भूकंपामुळे पिडीत व्यक्‍तींचे/ कुटूंबांचे 


व तेथील दुर्गम भागाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तत्कालिन मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, “कोयना भूकंप 


पुनर्वसन निधी समितीची” स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य हे पदसिध्द 


अध्यक्ष असून मा. मुख्य सचिव हे पदसिध्द विश्वस्त तसेच उपसचिव, सा.प्र.वि./ का.५ हे देखील पदसिध्द 


विश्वस्त व सचिव आहेत. उपरोक्त समितीच्या नियम व विनियमातील तरतूदीनुसार न्यासाच्या एकूण ९ 


विश्वस्तांपेकी 3 पदसिध्द विश्वस्त वगळता उर्वरित ६ सदस्यांची निवड कोयना भूकंपग्रस्त तालुक्‍यांतील 


विधानसभा सदस्यांतून करण्यात येते. तसेच २ सन्माननीय विधानसभा सदस्यांचा आमंत्रित सदस्य म्हणून 


BAMA करण्यात येतो. सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीमुळे राज्यात नवीन 


मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आले असल्याने कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीच्या कार्यकारिणीची पुनर्रचना 


करावयाचे प्रस्तावित आहे. 


झासन निर्णय:- 


राज्यात नवीन मंत्रीमंडळाची स्थापन झाल्यामुळे कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीच्या 


विश्वस्त मंडळाची पुर्नरचना करणे आव्यक आहे. त्यानूसार कोयना भूकंप पूनर्वसन निधी समिती या 


संस्थेच्या नियम व विनियमाच्या नियम६ मधील तरतूदीनूसार खालीलप्रमाणे विश्वस्त मंडळाची पुर्नरचना 


करण्यात. येत आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः कोभूपु- २०२०/ प्र.क्र.०८/२०२०/का.५ (नासंस) 


त समिती सदस्य पदनाम 
१ मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य. पदसिध्द अध्यक्ष 
२ | AT. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. पदसिध्द उपाध्यक्ष 

उपसचिव सा.प्र.वि./ का.५ , पदसिध्द सचिव 
४  ्री.शंभूराज देसाई, मा. राज्यमंत्री.(गृह) खजिनदार 
५ मा. श्री. मकरंद पाटील ( विधानसभा सदस्य) सदस्य 
६ मा. श्री. शिवेंद्रसिंह राजे भोसळे,( विधानसभा सदस्य) सदस्य 
७ मा. श्री. बाळासाहेब पाटील,मा. मंत्री ( सहकार पणन) सदस्य 
८ मा. श्री. Hear संभाजीराजे शिंदे , विधानसभा सदस्य) सदस्य 
९ मा. श्री. पृथ्वीराज चव्हाण,( विधानसभा सदस्य) सदस्य 

तसेच खालील विधानसभा सदस्य हे “निमंत्रित सदस्य” म्हणून बैठकीस हजर राहतील 

१० o मा. श्री. शहोखर गोविंद निकम,( विधानसभा सदस्य) सदस्य 
" ११. १ मा. श्री. दिपक चव्हाण,( विधानसभा सदस्य) सदस्य 


२. हा शासन निर्णय, कोयना भूकंप पूनर्वसन निधी समितीच्या पदसिध्द अध्यक्षांच्या मान्यतेने तथा 


संस्थेच्या नियमावलीच्या नियम क्र. ६. मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८२७१२३७४७४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev R : 
Keluskar melee orate 
(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोभूपु- २०२०/ प्र.क्र.०८/२०२०/का.५ (नासंस) 


२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधान परिषद व संसद सदस्य, 
६. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधान भवन, मुंबई, 
१०. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
११. आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई, 
१२. आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग (सर्व), 
१३. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१६. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
१७. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई Yoo ००५, 
१८. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
१९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 
२१. प्रत संग्रहार्थ. 


Oo 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


